सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 


अधिपत्याखालील स्थापत्य शाखा 
(३४ संवर्गाच्या आतील पदांचा) सुधारित 
आकृतीबंध मंजूर करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ: १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक -१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वि.सु. 
दि.१० सप्टेंबर, २००१ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-१००१/प्र.क्र.५९/प्रशासन-१, 
दि.२५ नोव्हेंबर, २००४. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क. 
दि.२७ एप्रिल, २०२२. 
प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील स्थापत्य शाखेचा (३४ संवर्गाच्या आतील पदांचा) 

सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन होता. सदर आकृतीबंधाचा प्रस्ताव वित्त विभागामार्फत 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या दि. १८ ऑक्टोबर, 
२०२२ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. सुधारित आकृतीबंधासंदर्भात उप समितीने केलेली 
शिफारस विचारात घेऊन प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१७ 
एप्रिल, २०२३ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर स्थापत्य 
शाखेचा (३४ संवर्गाच्या आतीळ पदांचा) आकृतीबंध निश्चितीबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयाच्या आस्थापनेवर असलेल्या 
स्थापत्य शाखेतील ३४ संवर्गांतील पदांचा आढावा घेऊन “ नियमित ११२२८ पदे व बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या 
२३२६ मनुष्यबळसेवा ” अज्ञा सुधारित आकृतीबंधास (सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ प्रमाणे) या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविलेल्या संवर्गातील रिक्‍त पदांवर वित्त विभागाने 
वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार पदभरती करण्यात येईल. 
२. मुख्य अभियंता व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या मंडळ, विभाग व उप विभागीय कार्यालयांसाठी 
बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या सेवेचा तपशिल विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. सध्या मृत 
संवर्ग म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात वित्त विभाग, 
शासन निर्णय, दि.२७ एप्रिल, २०२२ मधील सूचना विचारात घेऊन घेण्यात याव्यात. 


३. मुख्य अभियंता व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या मंडळ, विभाग व उप विभागीय कार्यालयातील काही संवर्ग 
“मृत संवर्ग” म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. सदर मृत संवर्गातील पदांचा तपशिल विवरणपत्र-क मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. मृत संवर्ग ठरविलेल्या पदावरील व्यक्तीचे पद सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू/ पदोन्नती इ. 
कारणांमुळे रिक्‍त झाल्यानंतर रद्द होईल. तद्नंतर त्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यात येतील. 


४. मुख्य अभियंता व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या मंडळ, विभाग व उप विभागीय कार्यालयांचा तपशिल 
विवरणपत्र-ड मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. तसेच मुख्य अभियंता कार्यालय, मंडळ कार्यालय, विभाग कार्यालय 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१ 


व उप विभागीय कार्यालयांच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्‍यक असलेल्या पदांचा तपशिळ विवरणपत्र-इ 
मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 

५. या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या तसेच अधिसंख्य ठरलेल्या कर्मचा-यांच्या वेतन व 
भत्त्यांचा खर्च यापूर्वी ज्या लेखाज्ञीर्षाखाली ते वेतन घेत होते, त्याच लेखाशीर्षाखाली यापुढेही खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

६. सदर शासन निर्णय उपसमितीच्या दि.१८ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीत व उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दि. १७ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८६/आ.पु.क. दि.१४ जुले, २०२३ व 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८१/सेवा-९, दि.२५ जुले, २०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०१०१६४८३८८६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SA N JAY D H A N A NJ AY a OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS 


5.4.20=3aa0457256d1492696e875 1c12e2206cc354b97121beScle5S 
042e70e6f7e4f7, postalCode=400032, st=Mahi 


TAVARES कध्या NAT) 
(संजय ध. TAT ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, 

अमरावती, नागपूर, नांदेड. 

२) सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 

प्रत :- 


१) मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) /सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

3) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

8) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

५) महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६) सर्व सह सचिव / उप सचिव /अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) उपसचिव, मा. मुख्य सचिव, यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, as (पूर्व, मुंबई. 

१०) सर्व जिल्हा व कोषागार अधिकारी. 

११) कार्यासन आ.पु.क. / सेवा-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) कार्यासन प्रशासन-१ निवडनस्ती. 


Se Se Te UN 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.3२/प्रशासन-१, दि.१० ऑक्टोबर, 2023. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील स्थापत्य शाखेचा (३४ संवर्गाच्या आतील पदांचा) 


सुधारित आकृतीबंध. 
विवरणपत्र-अ (नियमित पदांचा तपशिल) 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी शासन निर्णय, | उच्चस्तरीय सचिव 
(सातव्या वेतन दि.२५/११/२००४ | समितीची मंजूर 
आयोगानुसार) नुसार सध्या मंजूर | केलेली नियमित 
पदे पदे 
| मुख्य अभियंता एस-२९:१३११००- ८ ८ 
२१६६०० 
२ अधिक्षक अभियंता एस-२५:७८८००-२०९२०० २४ २४ 
एस-२७:१२३१००- 
२१५९०० 
(२०% पदांना निवडश्रेणी) 
३ सहाय्यक मुख्य अभियंता । एस-२३:६७७००-२०८७०० १३ १३ 
४ कार्यकारी अभियंता एस-२३:६७७००-२०८७०० १२४ १२४ 
4 उप जिल्हाधिकारी तथा एस-२०:५६१००-१७७५०० शशि शिंग 
मालमत्ता अधिकारी 
नि उपअभियंता एस-२०:५६१००-१७७५०० ७७३ ७७३ 
७ सहायक अभियंता श्रेणी-२ । एस-१६: ४४९००-१४२४०० 
शाखा अभियंता एस-१६: ४४९००-१४२४०० ३१७२ ३१७२ 
कनिष्ठ अभियंता एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
८ स्वीय सहाय्यक एस-१६: ४४९००-१४२४०० ७ ७ 
९ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) एस-१६: ४४९००-१४२४०० ३० ३० 
।१० | मुख्य आरेखक एस-१५:४१८००-१३२३०० ३० a 
1११ | विशेष अधिक्षक एस-१५: ४१८००-१३२३०० 9 9 
१२ (| अधिक्षक एस-१४: ३८६००-१२२८०० ३० ३० 
१३ । लघुलेखक (निम्नश्रेणी) एस-१५: ४१८००-१३२३०० ee डा = a == 4] 
१४ | विभागीय लेखापाल एस-१३: ३५४००-११२४०० १२२ १२२ 
१५ । प्रथम लिपिक एस-१३: ३५४००-११२४०० १५१ १५१ 
१६ | भांडारपाल एस-१३: ३५४००-११२४०० १२२ १२२ 
qo । आरेखक एस-१०: २९२००-९२३०० 
एस-१४: ३८६००- १२३ १२३ 
१२२८०० 
(चार वर्षाच्या अर्हताकारी 
सेवेनंतर) 
१८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी एस-८: २५५००-८११०० २७०० २७०० 
सहाय्यक 
१९ । वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० १३४६ १३४६ 
२० । सहायक आरेखक एस-८: २५५००-८११०० 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१ 


एस-१२: ३५४००-११२४०० १४५ १४५ 
(पाच वर्षाच्या अर्हताकारी 
सेवेनंतर) 
२१ । लघुटंकलेखक एस-८: २५५००-८११०० a es 1१] 
२२ । अनुरेखक एस-७: २१७००-६९१०० 
एस-८: २५५००-८११०० १२२ १२२ 
(सात वर्षाच्या अर्हताकारी 
सेवेनंतर) 
23 कनिष्ठ लिपिक एस-६: १९९००-६३२०० २०५४ २०५४ 
/टंकलेखक/डाटा एन्टरी 
ऑपरेटर 
२४ | संगणक चालक एस-६: १९९००-६३२०० १४४ मृत संवर्ग 
२५ | सहायक भांडारपाल एस-६: १९९००-६३२०० १२२ १२२ 
२६ । वाहन चालक एस-६: १९९००-६३२०० ७६० मृत संवर्ग 
२७ । दफ्तरी एस-३: १६६००-५२४०० 9 मृत संवर्ग 
२८ । नाईक एस-३: १६६००-५२४०० १५१ मृत संवर्ग 
२९ | शिपाइ एस-१: १५०००-४७६०० १८१८ मृत संवर्ग 
३० | चौकोदार एस-१: १५०००-४७६०० ७५९ मृत संवर्ग 
एकूण १४८६७ ११२२८ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१, दि.१० ऑक्टोबर, २०२३. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील स्थापत्य शाखेचा (३४ संवर्गाच्या आतील पदांचा) 


सुधारित आकृतीबंध. 
विवरणपत्र-ब (बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवांचा तपशिल) 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ सेवा 
।१ | वाहन चालक नि सर्वसाधारण कार्यालय सहायक ३५४ 
२ बहुउद्देशिय गट ड कर्मचारी १९७२ 
बाह्ययंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ २३२६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१, दि.१० ऑक्टोबर, २०२३. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील स्थापत्य शाखेचा (३४ संवर्गाच्या आतील पदांचा) 


सुधारित आकृतीबंध. 
विवरणपत्र-क (मृत संवर्गात कार्यरत पदांचा तपशिल) 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन मृत संवर्ग ठरविण्यात मृत संवर्ग ठरविलेल्या 
आयोगानुसार आलेल्या पदांची संख्या | पदांवर कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची संख्या 
[eae 2 3 1 छे 4 
।_१. | संगणक चालक एस-६, १९९००-६३२०० १४४ २५ 
२. | वाहन चालक गट-क | एस-६, १९९००-६३२०० ७६० 322 
३. | दप्तरी एस-३: १६६००-५२४०० ७ [ee __ | 
३. | नाईक एस-३: १६६००-५२४०० १५१ 923 
४. | शिपाई एस-१, रु. १५०००- १२३६ 
ne १८१८ 
५. | चौकीदार एस-१, रु. १५०००- का ६६३ 
४७६०० 
एकूण ३६३९ २४३० 


टीप :- सद्य:स्थितीत मृत संवर्गात कार्यरत असलेली पदे वगळून बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा उपलब्ध करुन घ्याव्यात. 
सदर पदे जसजशी रिक्‍त होत जातील TAA त्यांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून उपलब्ध करुन घ्याव्यात. 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी -२०१७ / प्र.क्र.३२ / प्रशासन-१, दि. Yo ऑक्टोबर, २०२३ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील स्थापत्य शाखेचा (३४ संवर्गाच्या आतील 
पदांचा) सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र- ड 


(मुख्य अभियंता यांच्या अधिपत्याखालील मंडळ, विभाग व उपविभागीय कार्यालयांचा तपशिल) 


। प्रादेशिक विभाग | 


| मंडळ कार्यालय | 


| विभाग कार्यालय | 


।_____ उपविभागीय कार्यालय | 


१, सा.बां.प्रादेशिव 
विभाग, कोकण 


१.सा.बां.मंडळ, ठाण 


१. सा.बां.विभाग क्र.१, ठाण 


१, सा.बां.उपविभाग क्र.१, ठाण 

२. सा.बां.उपविभाग क्र.५, ठाणे 
३. सा.बां. उपविभाग क्र.४, ठाणे 
४. सा.बां.उपविभाग क्र.३, ठाणे 

५. सा.बां.उपविभाग क्र.२, ठाणे 

६. सा.बां.उपविभाग, भिवंडी 

७. सा.बां.उपविभाग क्र.१, कल्याण 


२. सा.बांधकाम विभाग क्र.२, 
ठाणे 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.३, मुरबाड 

२. सा.बां.उपविभाग, उल्हासनगर 

३. सा.बां.उपविभाग क्र.९, मुरबाड 

४. सा.बां.उपविभाग क्र.१, शहापूर 

५. सा.बां.उपविभाग क्र.२, 

मुरबाड 

६. सा.बां. उपविभाग क्र.२, शहापूर 

७. मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.३, कोकण 
भवन 

८.सा.बां.उपविभाग, भिंगारी 


३. सा.बां.विभाग, जव्हार 


१. सा.बां.उपविभाग , जव्हार 

२. सा.बां.उपविभाग , वाडा 

३. सा.बां.उपविभाग , मोखाडा 

४. सा. बां.उ.वि. विक्रमगड(मुख्या. वाडा) 


४. सा.बां. विभाग, पालघर 


१. सा.बां. उपविभाग, क्र.१ पालघर 
२.सा.बां. उपविभाग , डहाणू 

३. सा.बां. उपविभाग क्र.२ पालघर 
४.सा.बां. उपविभाग, तलासरी 

५. सा. बां. उपविभाग क्र.१ बसई 


५.सा.बां.(आदिवासी)विभाग, 
कोकण भवन नबी मुंबई 


१. आदिवासी सा.बां.उपविभाग,डहाणू 
२. आदिवासी सा.बां.उपविभाग,शहापूर 
3, आदिवासी सा.बां.उपविभाग,जव्हार 


२. सा.बां.मंडळ, 
रत्नागिरी 


१, उत्तर रत्नागिरी विभाग, 
रत्नागिरी 


१.सा.बा.उपविभाग क्र.१, रत्नागिरी 
२. सा.बा.उपविभाग क्र.४, रत्नागिरी 
३. सा.बा.उपविभाग, देवरुख 

४. सा.बा.उपविभाग, राजापूर 

५. सा.बा.उपविभाग, लांजा 
६.सा.बां.उप विभाग , यांत्रिकी 


२. सा.बां.विभाग, चिपळूण 


१. सा.बा.उपविभाग, चिपळूण 
२. सा.बा.उपविभाग, खेड 

३. सा.बा.उपविभाग, गुहागर 
४ सा.बा.उपविभाग, मंडणगड 


५. सा.बा.उपविभाग, दापोली 
६. रो.ह.यो. उपविभाग, चिपळूण 


३. सा.बां.विभाग, सावंतव 


१. सा.बा.उपविभाग, कुडाळ 

२. सा.बा.उपविभाग, वेंगुर्ला 

३. सा.बा.उपविभाग , सावंतवाडी 
४. सा.बां.उपविभाग, दोडामार्ग 


४.सा.बां.विभाग,कणकव 


१. सा.बा.उपविभाग, देवगड 

२. सा.बा.उपविभाग क्र. १५ कणकवली 
३. सा.बां.उपविभाग, वैभववाडी 

४. सा.बां. उपविभाग , मालवण 

५. सा.बा.उपविभाग क्र. २, कणकवली 


५.मार्ग प्रकल्प विभाग, 
रत्नागिरी 


१. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, क्र. श्दाप 

२. मार्ग प्रकल्प उपविभाग,क्र.२ चिपळूण 

३. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, क्र.४कणकवली 
४. मार्ग प्रकल्प उपविभाग,क्र.३ रत्नागिरी 


३. सा.बां.मंडळ, 
रायगड 


१.सा.बां.विभाग, पन 


१, सा.बां. उपविभाग क्र.२, पनवे 
2. सा.बां. उपविभाग, कोकण भवन 
३. सा.बां.उपविभाग, उरण 

४. सा.बां. उपविभाग, कर्जत 

५. सा.बां. उपविभाग , खालापूर 

६. सा.बां. उपविभाग क्र.१, पनवेल 


२. सा.बां.विभाग, अलिबाग 


१. सा.बा.उपविभाग क्र.१, अलिबाग 

२. सा.बां.उपविभाग, पेण 

३. सा.बा.उपविभाग क्र.२, अलिबाग 

४. सा.बा.उपविभाग, सुधागड,(पाली) 
५. सा.बा.उपविभाग, मुरुड 

६.सा.बां.उप विभाग , यांत्रिकी अलिबाग 


३. सा.बा.विभाग, महाड 


१. सा.बा.उपविभाग, माणगाव(गोरेगांव) 
२.सा.बा.उपविभाग, महाड 

३. सा.बा.उपविभाग क्र.१, श्रीवर्धन 

४. सा.बा.उपविभाग क्र.२, श्रीवर्धन 

५. सा.बा.उपविभाग, रोहा 

६. सा.बा.उपविभाग, पोलादपूर 


४.मार्ग प्रकप विभाग, महाड 


१. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, अलिबाग 
२. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, महाड 


२. सा.बां.प्रादेशिब 
विभाग, मुंबई 


१.मुंबई (सा.बां.) 


मंडळ, मंबई 


१.इलाखा शहर विभाग, मुंब 


१. दक्षिण सा.बां.उप विभाग, मुंब 

२. पश्‍चिम सा.बां.उप विभाग, मुंबई 

३. मध्य सा.बां.उप विभाग, मुंबई 

४. महाराष्ट्र सदन, नबी दिल्ली 

५. अधिक्षक आमदार निवास,उपविभाग, मुंबई 


६.यांत्रिकी उप विभाग 
७.महाराष्ट्र सदन उपविभाग दिल्ली 
८.इलाखा शहर उप विभाग 
२.मध्य मुंबई विभाग, वरळी, । ९. बी.डी.डी.चाळ, वरळी, मुंब 
मुंबई २. उत्तर उप विभाग,दादर, वरळी 


३. पूर्व सा.बां.उप विभाग, , परेल 
४. सा.बां.उपविभाग क्र.१, 


५. सा.बां.उपविभाग क्र.,२ 


३.उत्तर मुंबई विभाग, अंधेरी, 
मुंबई 


१. सा.बां.अंधेरी उप विभाग, मुंब 

२. सा.बां. वांद्रे उप विभाग क्र.,१ 

३. सा.बां. वांद्रे उप विभाग क्र. ,२ 

४. सा.बां. कुर्ला उप विभाग, कुर्ला 
५. बांधकाम उपविभाग, अंधेरी, मुंबई 
६.बांद्रे सा.बां. उपविभाग,क्र.३ 


४.एकात्मिकत घटक 


सा.बां.वि.भायखळा, मुंबई 


१. एकात्मिकृत घटक सा.बां.उपवि. क्र.,१ 
मुंबई 

२. एकात्मिकृत घटक सा.बां.उपवि. क्र.४, 
मुंबई 

३. ठाणे खाडीपूल उपविभाग क्र.५ ,तुर्भ नवी 
मुंबई 

४. सा.बां.उपवि.,मलबार हिल, मुंबई 

५. एकात्मिकृत घटक सा.बां.उपवि. क्र.३, 
मुंबई 

६. रुग्णालय सा.बां.उप विभाग, 
भायखळा,मुंबई 


५.सा.बां.(वि.प्र., विभाग, चेंबूर, 
मुंबई 

(जुने नाव - ठाणे खाडी पूल 
विभाग क्र.२, चेंबूर, मुंबई) 


१. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.१, तुर्भ 
२. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.३, तुर्भे 
३. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.६, TH 


६.इमारती बांधकाम विभाग, 
मुलुड 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.१, मुलूंड 
३. सा.बां.उपविभाग क्र.२, मुलूंड 
२. सा.बां.उपविभाग क्र.३, मुलूंड 
४. सा.बां.उपविभाग क्र.४, अंधेरी 
५. . सा.बां.उपविभाग क्र.५, मुलूंड 


२. अधीक्षक 
अभियंता, बांधकाम 
मंडळ, चेंबूर, मुंबई 


१.इमारती गट प्रकल्प उपविभाग, चेंब 


(संलग्न बांधकाम मंडळ, चेंबुर) 


१.बहूम मारती बांधकाम 
विभाग, चेंबूर, मुंबई 


१. बहूम मारती बांधकाम उपविभाग 
क्र.१, TH 

२. बहूमजली इमारती बांधकाम उपविभाग 
क्र.२, कुर्ला 

३. मार्ग विकास उपविभाग क्र.८, TH 

४. मुंबई रस्ते बांधकाम उपविभाग क्र.८, तुर्भे 
५. मुंबई रस्ते बांधकाम उपविभाग क्र.९, TA 
६. . बहूमजली इमारती बांधकाम उपविभाग 
क्र.३,बांद्रा 

७.मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प विभाग क्र.१ 
बडाळा मुंबई 


२.ठाणे खाडी पूल विभाग क्र.१, 
कोकणभवन 


१, ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.२, Te 

२. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.४, तुर्भ 

३. मुंबई रस्ते बांधकाम उपविभाग क्र.७, तुर्भ 
४. ठाणे खाडी पूल सनियंत्रण व दुरुस्ती उप 
विभाग, कोकणभवन 

५. मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र 
उपविभाग क्र..३ वडाळा मुंबई 


३.मार्ग विकास विभाग क्र.४, 
अंधेरी, मुंबई 


१. मार्ग विकास उपविभाग क्र.१२, अंधेरी 
२. मार्ग विकास उपविभाग क्र.९०, सांताक्रुझ मुंबई 
३. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.१, वांद्रे 


४.मुंबई रस्ते बांधकाम उपविभाग क्र.१० 
अंधेरी 
४.मुंबई रस्ते विकास व १. मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उपविभाग 
संकल्पचित्र विभाग क्र.१, क्र.२, वांद्रे 
बडाळा २. मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र 


उपविभाग क्र.५, वांद्रे 

३. मुंबई रस्ते बिकास व संकल्पचित्र 
उपविभाग क्र.८, वांद्रे 

४. मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र 
उपविभाग क्र.९, वांद्रे 

५. मार्ग विकास उपविभाग क्र.११ चेंबुर 


५. कार्यकारी अभियंता, वरळं 
बांधकाम विभाग, वरळी, मुंबई 


१. उप अभियंता, कृषि बांधकाम उपविभाग 
क्र.१०, वरळी, मुंबई 
२. उप अभियंता, कृषि बांधकाम उपविभाग 
क्र.१९, al, मुंबई 
३. उप अभियंता, कृषि बांधकाम उपविभाग 
क्र.१५, वरळी, मुंबई 


६.कार्यकारी अभियंता, 
बांधकाम विभाग, वि.प्र.आरे, 
गोरेगाव मुंबई 


१. उप अभियंता, कृषि बांधकाम उपविभाग 
क्र.९, आरे, गोरेगाव, मुंबई 

२. उप अभियंता, कृषि बांधकाम उपविभाग 
क्र.१३, गोरेगाव, आरे, मुंबई 

३. उप अभियंता, कृषि बांधकाम उपविभाग 
क्र.९, दापचरी 

४. उप अभियंता, चेंबूर सा.बां.उपविभाग, 
मुख्यालय- कुर्ला, मुंबई 


७. छ.शिवाजी महाराज स्मारक 
प्रकल्प विभाग, मुंबई 


१. छ.शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प 
उपविभाग क्र.१, मुंबई 
२. छ.शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प 
उपविभाग क्र.२, मुंबई 
३. छ.शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प 
उपविभाग H.3, मुंबई 
४. छ.शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प 
उपविभाग क्र.४, मुंबई 


३. किनारी अभियंता, 
वांद्रे, मुंबई 


१.पत्तन अभियंता, पत्तन 
अभियांत्रिकी विभाग (उत्तर), 
कोकणभवन 


१. सहाय्यक पत्तन अभियंता उपविभाग, 
अलिबाग 

२. सहाय्यक पत्तन अभियंता 
उपविभाग,श्रीबर्धन 

३. सहाय्यक पत्तन अभियंता 
उपविभाग,अंधेरी, मुंबई 

४. सहाय्यक पत्तन अभियंता उपविभाग, वांद्रे 
५. सहाय्यक पत्तन अभियंता उपविभाग, ठाणे 


२.पत्तन अभियंता विभाग, 
रत्नागिरी 


१, सहाय्यक पत्तन अभियंता भगवती बंदर, 
उपविभाग, रत्नागिरी 

२. सहाय्यक पत्तन अभियंता खाण व सर्वेक्षण 
उपविभाग, रत्नागिरी 


३. सहाय्यक पत्तन अभियंता दापोली 
उपविभाग, दापोली 

४. सहाय्यक पत्तन अभियंता पाणलोट बंधारा 
उपविभाग, रत्नागिरी 


२३.सिंधुदुर्ग पत्तन विभाग सिंधुदुर्ग | १. पत्तन उपविभाग वाघोटन, कुडाळ 
ओरस २. TAT उपविभाग, मालवण 
३. पत्तन उपविभाग, देवगड 
३.सा.बां.प्रादेशिक | १.सा.बां.मंडळ, पुणे । १.सा.बां.विभाग, पुण १. सा.बां.उपविभाग क्र.१, पुण 
विभाग, पुणे २. राजभवन उपविभाग, पुणे 


३. सा.बां.उपविभाग क्र.२, पुणे 
४. सा.बां.वैद्यकीय उपविभाग, पुणे 
५. सा.बां.उपविभाग क्र.३, पुणे 
६. सा.बां.उपविभाग क्र.५, पुणे 


२.सा.बां.(उत्तर )विभाग, पुणे 


१. सा.बां.उपविभाग, खेड-राजगुरुनगर 
२. सा.बां.उपविभाग क्र.९, घोडेगांव 

३. सा.बां.उपविभाग, बडगांव-मावळ 
४.सा.बां.उपविभाग, घोडेगांव 
५.सा.बां.उपविभाग क्र.१, जुन्नर 
६.सा.बां.प्रकल्प (खाजगीकरण) 
उपविभाग,पुणे 


३.सा.बां. (पूर्व)विभाग, पुण 


१. सा.बां.उपविभाग, बाराम 

२. सा.बां.उपविभाग, शिरुर 

३. सा.बां. उपविभाग (वैद्यकोय), बारामती 
४. सा.बां.उपविभाग क्र.१, दौंड 

५. सा.बां.इमारती उपविभाग, दौंड 

६. सा.बां.उपविभाग, भिगवण 

७. सा.बां.उपविभाग, इंदापूर 


४.सा.बां. (दक्षिण) विभाग, पुण 


१. सा.बां.उपविभाग, मुळश 

२. सा.बां.उपविभाग क्र.१, हवेली 
३.सा.बां.उपविभाग क्र.१, सासवड 
४. सा.बां.उपविभाग, भोर 

५. सा.बां.उपविभाग, वेल्हा 
६.सा.बां.उपविभाग, सासवड 

७. सा.बां.उपविभाग क्र.२, हवेली 


५.सा.बां.(इमारती)विभाग, पुणे 


१. इमारती बांधकाम उपविभाग क्र.१, पुणे 
२. इमा. उपविभाग क्र.४, पिंपरी चिंचवड 
३. इमारती बांधकाम उपविभाग क्र.२, पुणे 
४. इमारती बांधकाम उपविभाग क्र.३, पुणे 


६.सा.बां.प्रकल्प विभाग, पुण 


१. प्रकल्प उपविभाग क्र.,२ पुण 

२. प्रकल्प उपविभाग क्र.३ पुणे 

३. प्रकल्प उपविभाग क्र.१, पुणे 
४.सा.बां.प्रकल्प उपविभाग क्र.४ पुणे 


७.मा.प्र.विभाग क्र.१, पुण 


१. मा.प्र.ठउपविभाग क्र.७, पुण 
२. मा.प्र.ठपविभाग क्र.२, पुणे 
3. इमारती प्रकल्प सर्वेक्षण उ.बि., पुणे 


४. मा.प्र. उपविभाग क्र.६, पुण 
५. पूल टेहाळणी सवैक्षण उपविभाग, पुणे 


२.सा.बां.मंडळ, 
सातारा 


१.सा.बां.विभाग, सातारा 


१. सा.बां.उपविभाग, सातारा 
२. सा.बां.उपविभाग, बडूज 
३. सा.बां.उपविभाग, कोरेगांव 
४. सा.बां.उपविभाग, खंडाळा 
५. सा.बां.उपविभाग, फलटण 
६. सा.बां.उपविभाग, दहिवडी 


२.सा.बां. (पश्‍चिम) विभाग, 
सातारा 


१.सा.बां.उपविभाग, जावळ 

२. सा.बां.(दक्षिण)उपविभाग, पाटण 
३.सा.बां.उपविभाग, कराड 

४. सा.बां.उपविभाग, महाबळेश्वर 
५.सा.बां.उपविभाग, वाई 

६. विशेष प्रकल्प उपविभाग, कराड 
७.सा.बां.उपविभाग, पाटण 

८. सा.बां.उपविभाग, उत्तर कराड 


३.मा.प्र. विभाग, सातारा 


१. मा.प्रठउपविभाग, कराड 
२. मा.प्रठञपविभाग,फलटण 
३. मा.प्र.ठउपविभाग, वाई 


३.सा.बां.मंडळ, 
सोलापूर 


१.सा.बां.विभाग, सोलापूर 


१. सा.बां.उपविभाग,(उत्तर) सोलापूर 

२. सा.बां.उपविभाग, (दक्षिण) सोलापूर 

३. सा.बां.उपविभाग, अक्कलकोट 

४. सा.बां.उपविभाग घटक क्र.१, सोलापूर 


२.सा.बां.विभाग क्र.२, सोलाप 


१. सा.बां.उपविभाग, बाशी 

२. रो.ह.यो.(सा.बां.) उपविभाग, बार्शी 
३.सा.बां.उपविभाग, Hearst 

४. सा.बां.उपविभाग, मोहोळ 


२३.सा.बां.विभाग, पंढरपूर 


१.सा.बां.उपविभाग, पंढरपूर 

२. सा.बां.उपविभाग,सांगोला 
३.सा.बां.उपविभाग, मंगळवेढा 
४.सा.बां.उपविभाग,करकंब 
५.सा.बां.(रो.ह.यो.) उपविभाग, पंढरपूर 


४.सा.बांविभाग, अकलूज 


१.सा.बां .उपविभाग क्र.१, अकलूज 
२. सा.बां .उपविभाग क्र.२, अकलूज 
३.सा.बां. उपविभाग क्र.३, अकलूज 
४. सा.बां. उपविभाग करमाळा 


४.सा.बां.मंडळ, 
कोल्हापूर 


१.सा.बां.विभाग, कोल्हाप 


१. सा.बां.उपविभाग, कोल्हापृ 


२. सा.बां.उपविभाग, हातकणंगले 

३. सा.बां.उपविभाग, शिरोळ मुख्या.- 
जयसिंगपूर 

४. इमा. प्रकल्प उपवि., कोल्हापूर 
५.सा.बां.उपविभाग, कागल 


२.सा.बां. (दक्षिण)विभाग, 
कोल्हापूर 


१. सा.बां.उपविभाग, चंदगड 

२. सा.बां.उपविभाग, आजरा 

३. सा.बां.उपविभाग, भुदरगड मुख्यालय- 
गारगोटी 

४. सा.बां.उपविभाग, राधानगरी 


५. सा.बां.उपविभाग, गडहिंग्लज 


३.विशेष प्रकल्प सा.बां विभाग, 
कोल्हापूर 


१. सा.बां.उपविभाग, पन्हाळा 

२. सा.बां.उपविभाग, गगनबावडा मख्यालय- 
कोल्हापूर 

३. सा.बां.उपविभाग, शाहूबाडी मुख्यालय- 
मलकापूर 


४.सा.बां.विभाग, मिरज 


१.सा.बां.उपविभाग, मिरज 

२. सा.बां.उपविभाग, कवठेमहांकाळ 
३.सा.बां.उपविभाग, सांगली 

४. सा.बां.उपविभाग, पलूस 
५.सा.बां.उपविभाग क्र.९१, जत 

६. सा.बां.उपविभाग, कडेगांव 
७.सा.बां.उपविभाग क्र.२, जत 


५.सा.बां.(पश्‍चिम) विभाग, 
सांगली 


१.सा.बां.उपविभाग, इस्लामपूर 
२.सा.बां.उपविभाग,विटा 
३.सा.बां.उपविभाग, शिराळा 
४.सा.बां.उपविभाग, आटपाडी 
५.सा.बां.उपविभाग, तासगाव 
६.सा.बां.प्रकल्प उपविभाग, सांगली 


६.मा.प्र.विभाग, सां 


१.मा.प्र.ठउपविभाग, गडहिंग्लज 


४.सा.बां.प्रादेशिव 


विभाग, नाशिक 


१.अधोक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 


१.सा.बां.विभाग, नाशिक 


१. दक्षिण सा.बां.उपविभाग, नाशिक 

२.इमारत बांधकाम उपविभाग, नाशिक 

३. सा.बां.उपविभाग क्र.१, इगतपूरी 

४. सा.बां.उपविभाग क्र.२, इगतपूरी 

५. प्रकल्प उपविभाग बीओटी, नाशिक 

६. सा.बां.उपविभाग, निफाड 

७. आदिवासी मा.प्र. उपविभाग क्र.५, नाशिक 
८. सा.बां.उपविभाग, सिन्नर 


२.सा.बां.विभाग, मालेगाव 


2, सा.बां.उपविभाग, देवळा 
२. सा.बां.उपविभाग, सटाणा 
३. सा.बां.उपविभाग, मालेगांव 


३.आदिवासी सा.बां.वि., 


कळवण 


१. आदिवासी सा.बां.उपविभाग क्र.१., 
कळवण 

२. आदिवासी सा.बां.उपविभाग क्र.२., 
कळवण (मु.देबळा) 

३. आदिवासी सा.बां.उपविभाग क्र.३., 
कळवण 

४. आदिवासी सा.बां.उपविभाग क्र.४, 
कळवण मुख्यालय-नाशिक 

५.आदिवासी सा.बां.उपविभाग क्र.१ सुरगाणा 
६. आदिवासी सा.बां.उपविभाग क्र.२ सुरगाणा 


४.सा.बां. (उत्तरोविभाग, 
नाशिक 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.१, THAT 
२. सा.बां.उपविभाग क्र.१, दिंडोरी 

३. सा.बां.कृषि उपविभाग क्र.२ नाशिक 
४. सा.बां.उपविभाग क्र.२, दिंडोरी 


५. सा.बां.उपविभाग, पेठ 
६.सा.बां.उपविभाग क्र.२, त्र्यबकेश्‍्वर 

७. कृषी बांधकाम उपविभाग क्र.२, नाशिक 
८. सा.बां.उपविभाग क्र.१, त्र्यंबकेश्‍वर 


५.सा.बां.(पुर्व), नाशिक १. सा.बा.उपविभाग, मनमाड 

२. सा.बा.उपविभाग क्र.२, येवला 
३. सा.बा.उपविभाग, चांदवड 

४. सा.बा.उपविभाग, नांदगाव 

५. सा.बा.उपविभाग क्र.९, येबला 


२. अधीक्षव १.सा.बां.विभाग, धुळे १. सा.बा.उपविभाग, धुळे 
अभियंता, २. सा.बा.उपविभाग, साक्री 
सा.बां.मंडळ, धुळे ३. सा.बा.उपविभाग, पिंपळनेर 


४. सा.बां.उपविभाग क्र.२ धुळे 
५. बांधकाम उपविभाग, धुळे 


२.सा.बां.विभाग, शहादा १. सा.बां. उपविभाग, शहादा 

२. सा.बां.उपविभाग क्र.१, धडगांव 

३. बांधकाम सा.बां.उपविभाग, शहादा 
४. सा.बां.उपविभाग क्र.२, धडगांव 
५. सा.बां.उपविभाग, अक्कलकुवा 
६. सा.बां.उपविभाग, मोलगी 


२३.सा.बां.विभाग, नंदुरबार १. सा.बां.उपविभाग, नंदूरबार क्र.१ 

२. सा.बां.उपविभाग क्र.२, नंदूरबार 
३. सा.बां.उपविभाग क्र.२, तळोदा 

४. सा.बां.उपविभाग क्र.१, नवापूर 

५. बांधकाम उपविभाग, नवापूर 


४.सा.बां.(रो.ह.यो.) विभाग, १, सा.बां.उपविभाग, दोंडाई 
धुळे २. सा.बां.उपविभाग, शिंदखेडा 
३. सा.बां.उपविभाग क्र.२, शिरपूर 
४. सा.बां.उपविभाग क्र.१, शिरपूर 


३.अधोक्षक अभियंता, | ९.सा.बांविभाग, जळगांव १. सा.बां.उपविभाग क्र.९१, जळगांव 
सा.बां.मंडळ, जळगांव २. सा.बां.उपविभाग, भडगांव 

३. सा.बां.(बांध.)उपविभाग , जळगांव 
४. सा.बां.उपविभाग, जामनेर 

५. सा.बां.उपविभाग, पाचोरा 

६. सा.बां.उपविभाग, चाळीसगांव 


२.सा.बां. (उत्तर) विभाग, १. सा.बां.उपविभाग, भुसावळ 
जळगांव २. सा.बां.उपविभाग, मुक्‍ताईनगर. 

३. सा.बां.उपविभाग, बोदवड 

४. सा.बां.उपविभाग, सावदा 

५. सा.बां.उपविभाग, रावेर 


३.सा.बां.विभाग, अंमळनेर १. सा.बां.उपविभाग, अंमळनेर 

२. सा.बां.उपविभाग, एरंडोल 

३. सा.बां.(बांध.)उपविभाग, अंमळनेर 
४. सा.बां.उपविभाग, धरणगाव 

५. सा.बां.उपविभाग, पारोळा 


४.सा.बां.विभाग क्र.२, जळगांव | १९. रा.म. उपविभाग, चाळीसगांव 
२. रा.म. उपविभाग क्र.४५, जळगांव 


३. सा.बां.उपविभाग, यावल 
४. सा.बां.उपविभाग, चोपडा 


५. मार्ग प्रकल्प विभाग, 
जळगांव 


१. मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.९, जळगांव 
२. मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.४, जळगांव 


४.अधोक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 


१.सा.बां.विभाग, अहमदनगर 


१. सा.बां.उपविभाग, अहमदनगर 

२. सा.बां.उपविभाग, श्रीगोंदा 

३. सा.बां.उपविभाग (बांधकामे) अहमदनगर 
४. सा.बां.उपविभाग, पारनेर 

५.जागतिक बँक प्रकल्प, अहमदनगर 

६. सा.बां.उपविभाग, जामखेड 

७. सा.बां.उपविभाग, कर्जत 


२.सा.बां.विभाग, संगमनेर 


१. सा.बां.उपविभाग, संगमनेर 

२. सा.बां.उपविभाग, राजूर 

३. सा.बां.उपविभाग,राहता 

४. सा.बां.उपविभाग क्र.१, अकोले 
५. सा.बां.उपविभाग, श्रीरामपूर 

६. सा.बां.उपविभाग क्र.२, अकोले 
७. सा.बां.उपविभाग क्र.१, कोपरगांव 


३.रो.ह.यो.(सा.बां.) कार्य 
विभाग, अहमदनगर 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.२, अहमदनगर 
२. सा.बां.उपविभाग, पाथर्डी 

३. सा.बां.उपविभाग, राहुरी 

४. सा.बां.उपविभाग, नेवासा 

५. सा.बां.उपविभाग, शेवगांव 


४.जागतिक बॅक प्रकल्प 
विभाग, अहमदनगर 


१. ALG, प्र. बिभाग क्र. १ अहमदनगर 
२. जा.बँ.प्रव्िभाग क्र.२. अहमदनगर 
३. सा.बां.उपविभाग क्र.२ कोपरगांव 
४. कृषी बांधकाम उपविभाग क्र.२५, 
अहमदनगर 


GAM प्रकल्प विभाग, 
अहमदनगर 


१, मार्ग प्रकल्प उपविभाग .2, अहमदनगर 
२. मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.२, अहमदनगर 


५.सा.बां.(आदिवासी) 


मंडळ,नाशिक 


सा.बां.(आदिवासी) 


विभाग,नाशिक 


१.सा.बां.(आदिवासी) उपविभाग, कळवण 

२. सा.बां.(आदिवासी) उपविभाग, नाशिक 

३. सा.बां.(आदिवासी) उपविभाग, धुळे 

४. सा.बां.(आदिवासी) उपविभाग, तळोदा 

मुख्यालय शहादा 

५. सा.बां.(आदिवासी) उपविभाग, नंदुरबार 
६. सा.बां.(आदिवासी) उपविभाग, संगमनेर 
७. सा.बां.(आदिवासी) उपविभाग, घोडेगाव 
८. सा.बां.(आदिवासी) उपविभाग, छत्रपती 

संभाजी नगर 


७. सा.बां.प्रादेशिव 
बिभाग, छत्रपती 
संभाजी नगर 


पूल व सर्वेक्षण उप विभाग, छ. संभाजी नगर 


१.सा.बां.मंडळ, छत्रप 
संभाजी नगर 


१, सा.बां.विभाग, छत्रप 
संभाजी नगर 


१, सा.बां.दक्षिण उपविभाग, छ. संभाजी नगर 
२. सा.बां.उपविभाग, फर्दापूर 

३. सा.बां. उपविभाग क्र.९, छ. संभाजी नगर 
४. सा.बां. उपविभाग, पैठण 

५. सा.बां.उपविभाग, फुलंब्री 

६. सा.बां.उपविभाग क्र.३, पैठण 

७. सा.बां.उपविभाग, सिल्लोड 

८.सा.बां .उपविभाग उत्तर, छ. संभाजी नगर 


२.सा.बां. पश्‍चिम विभाग, 
छत्रपती संभाजी नगर 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.४, छ. संभाजी नगर 
२. सा.बां.उपविभाग, गंगापूर 

३. सा.बां.उपविभाग, खुलताबाद 

४. सा.बां.उपविभाग क्र.२ छ. संभाजी नगर 
५. सा.बां.उपविभाग, पूर्व कन्नड 

६. विशेष प्रकल्प सा.बां. गंगापूर 

७. सा.बां.उपविभाग, पश्‍चिम कन्नड 

८. सा.बां.उपविभाग, वैजापूर 


३.जागतिक बॅक प्रकल्प 
बिभाग, छत्रपती संभाजी नगर 


१, Le. प्रकल्प उ.वि., क्र.१, छ. संभाजी नगर 
२. जा.बॅ. प्रकल्प उ.वि. क्र.२, छ. संभाजी नगर 
३. जा.बॅ. प्रकल्प उ.वि., क्र.३, छ. संभाजी नगर 
४. जा.बॅ. प्रकल्प उ.वि., क्र.४, छ. संभाजी नगर 
५. जा.बँ.प्र.गुण नियंत्रण उ.वि., छ. संभाजी नगर 


४.सा.बां.विभाग, जालना 


१. सा.बां. उत्तर उपविभाग, जालना 

२. सा.बां.उपविभाग क्र.२, जालना 

३. सा.बां.बदनापूरउपविभाग, बदनापूर 
४. सा.बां.उपविभाग क्र.३, जालना 

५. सा.बां.उपविभाग, भोकरदन 

६. सा.बां.उपविभाग, जाफराबाद 

७. मार्ग प्रकल्प इमा. उपविभाग, जालना 


५.सा.बां.विभाग, क्र.रेजालना 


१. सा.बां.उपविभाग, मंठा 

२. सा.बां.उपविभाग, अंबड 

३. सा.बां.उपविभाग, परतूर 

४. सा.बां.उपविभाग, घनसावंगी 

५. सा.बां. उपविभाग क्र.५, जालना 


२.सा.बां.मंडळ, 
धाराशिव 


१.सा.बां. विभाग, धाराशिव 


१. सा.बां. उपविभाग क्र.९१, धाराशिव 

२. सा.बां.उपविभाग, लोहारा 

३. सा.बां. उपविभाग, तुळजापूर 

४. विशेष प्रकल्प इमारती उपविभाग, धाराशिव 
५. सा.बां. उपविभाग, उमरगा 

६. रा.म. उपविभाग, तुळजापूर मु. धाराशिव 


२.बांधकाम विभाग, धाराशिव 


१. सा.बां. उपविभाग, कळंब 

२. विशेष प्रकल्प उपविभाग क्र.२, बाशी 
३. सा.बां. उपविभाग, परांडा 

४. सा.बां. उपविभाग, भूम 


३.सा.बां.विभाग, अंबाजोगाई 


१. सा.बां.उपविभाग, माजलगांव 
२.सा.बां.उपविभाग, परळी 

३. सा.बां.उपविभाग, धारुर 

४. सा.बां.उपविभाग, अंबेजोगाई 
५. सा.बां.उपविभाग, केज 

६ विशेष प्रकल्प उ.वि, अंबजोगाई 


४.सा.बां.विभाग, ब 


१. सा.बां.उपविभाग, ब 
२. सा.बां.उपविभाग, गेवराई 
३. सा.बां.उपविभाग, वडवणी 


५.सा.बां.विभाग क्र.२,ब् 


१. सा.बां.उपविभाग, प 
२.सा.बा. उपविभाग, शिरूर कासार 
३. सा.बां. उपविभाग,आष्टी 


६.सा.बां.प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती 


१.सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 


१.सा.बां.विभाग, अमराव 


१.सा.बां.उपविभाग क्र.१, SANTA 

२. सा.बां.उपविभाग, मोर्शी 

३. सा.बां.उपवि. निर्माण क्र.१, अमरावती 
४.सा.बां.उपविभाग, वरुड 

५. सा.बां.उपविभाग क्र.२, अमरावती 


२.सा.बां.विभाग, अचलपूर 


१.सा.बां.उपविभाग, अचलपूर 

२.सा.बां.उपविभाग, चांदूरबाजार 
३.सा.बां.उपविभाग क्र.१, धारणी 
४.सा.बां.उपविभाग, चिखलदरा 


३.विशेष प्रकल्प विभाग, 
अमरावती 


१.सा.बां.उपविभाग (रोहयो), ब 
२.सा.बां.उपविभाग, धामणगाव रेल्वे 
३.सा.बां.उपविभाग, चांदूर रेल्वे 
४.सा.बां.उपविभाग, तिवसा 


४.सा.बां. विशेष प्रकल्प 
दर्यापूर क्र.२ विभाग 


१.सा.बां.उपविभाग, दर्याप 

२. सा.बां.उपविभाग, अंजनगांब सूर्जी 
३.सा.बां.उपविभाग क्र.४, अमरावती 
४. सा.बां.उपविभाग क्र.५, दर्यापूर 


५.आदिवासं 


विभाग,अमरावती 


१.सा.बां.आदिवासी उपविभाग ,धारण 


२.सा.बां.मंडळ, 
अकोला 


१.सा.बां.विभाग, अकोला 


१.सा.बां.उपविभाग H.2, अकोला 
२.सा.बां.उपविभाग क्र.२, अकोला 
३.सा.बां.उपविभाग, मुतिजापुर 


२.सा.बां.विभाग, वाशिम 


१.सा.बां.उपविभाग, वाशिम 

२. सा.बां.उपविभाग, कांरजा लाड 
३.सा.बां.उपविभाग,मंगरुळपीर 
४.सा.बां.उपविभाग, रिसोड 
५.सा.बां.उपविभाग, मालेगांव 
६.सा.बां.उपविभाग, मानोरा (निर्माण बाशिम) 


३.सा.बां.विभाग, खामगाव 


१. सा.बां.उपविभाग, खामगाव 

२. सा.बां.उपविभाग, मलकापूर 
३.सा.बां.उपविभाग, जळगाव जामोद 
४.सा.बां.उपविभाग क्र.२, खामगांव 


४.सा.बां.विभाग, बुलढाणा 


१.सा.बां.उपविभाग, बुलढाणा 

२. सा.बां.उपविभाग, मेहकर 
३.सा.बां.उपविभाग, चिखली 
४.सा.बां.उपविभाग, देऊळगांव राजा 


५.जा.ब.प्रकल्प विभाग, 
अकोला 


१. जा.बँ.प्रकल्प उपविभाग,क्र.३ अव 
२. जा.बँ.प्रकल्प घटक उपविभाग, खामगाव 
३. सा.बां.उपविभाग, अकोट 

४. सा.बां.उपविभाग, तेल्हारा 


३.सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 


१.सा.बां.विभाग, यवतमाळ 


१.सा.बां.उपविभाग क्र.१, यवतमाळ 
२. सा.बां.उपविभाग, नेर 
३.सा.बां.उपविभाग क्र.२, यबतमाळ 
४.सा.बां.उपविभाग, घाटंजी 

५. सा.बां.उपविभाग,बाभुळगाव 


२.सा.बां.विभाग, पांढरकवडा 


१.सा.बां.उपविभाग, राळेगाव 
२.सा.बां.उपविभाग, वणी 
३.सा.बां.उपविभाग, पांढरकवडा 
४.सा.बां.उपविभाग, मारेगाव 
५.सा.बां.आदिवासी उपविभाग,झरी जामणी 


२३.सा.बां.विभाग, पुसद 


१.सा.बां.उपविभाग, पुसद 
२.सा.बां.उपविभाग, उमरखेड 
३.सा.बां.उपविभाग, दिग्रस 
४.सा.बां.उपविभाग, महागाव 


४.विशेष प्रकल्प विभाग, 
यवतमाळ 


१.सा.बां.उपविभाग क्र.३, यवतमाळ 
२.सा.बां.उपविभाग, कळंब 
३.सा.बां.उपविभाग, आर्णी 
४.सा.बां.उपविभाग, दारव्हा 


५.मार्ग प्रकल्प विभाग, 
यवतमाळ 


१.मार्ग प्रकल्प उपविभाग,क्र.१ यबतमाळ 


७.सा.बां.प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 


१.सा.बां.मंडळ, नागपूर 


१.सा.बां.विभाग क्र.१, नागपूर 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.१, नागपूर 

२. सा.बां.उपविभाग क्र.४, नागपूर 

३. सा.बां.उपविभाग क्र.३, नागपूर 

४. आमदार निवास उपविभाग, नागपूर 
५. सा.बां. इमारत उपविभाग नागपूर 
६. सा.बां. यांत्रिकी उपविभाग, नागपूर 
७.सा.बां.(प्रकल्प) उपविभाग,नागपूर. 


२.सा.बां.विभाग क्र.२, नागपूर 


१. सा.बां.उपविभाग ग्रामीण, नागपूर 
२. सा.बां.उपविभाग, नरखेड 

३. सा.बां.उपविभाग, सावनेर 

४. सा.बां.उपविभाग, कळमेश्वर 

५. सा.बां.उपविभाग, काटोल 


२३.सा.बां.विभाग क्र.३, नागपूर 


१. सा.बां.उपविभाग, हिंगणा 

२. सा.बां.उपविभाग, कुही 

३. सा.बां.उपविभाग, उमरेड 

४. सा.बां.उपविभाग, भिवापूर 

५. सा.बां.उपविभाग क्र.२, नागपूर 


४.एकात्मिकत घटक (वै) 


सा.बां., नागपूर 


१. एकात्मिकृत घटक व सा.बां.नागपूर युनिट 
क्र.९, नागपूर 


२. सा.बां.उपविभाग क्र.७, नागपूर 

३. मे.यो. सामान्य रूग्णालय (सा.बां.) उपविभाग, 
नागपूर 

४. सा.बां.उपविभाग क्र.५, नागपूर 


५.बांधकाम विभाग (वि.प्र) । १. सा.बां.उपविभाग, पारशिव 
नागपूर २. सा.बां.उपविभाग, रामटेक 
३. सा.बां.उपविभाग, मोदा 
४. सा.बां.उपविभाग, कामठी 
५. खाजगीकरण उपविभाग क्र.१, नागपूर 
६.सा.बां.विभाग क्र. २, १, सा.बां. उपविभाग देवरो 
गोंदिया २. सा.बां .उपविभाग, सालेकसा 


३. सा.बां. उपविभाग अर्जूनी मोरगांव 
४. सा.बां. उपविभाग सडक अर्जूनी 


७.सा.बां.विभाग, भंडारा 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.९, भंडारा 
२. सा.बां.उपविभाग, लाखांदूर 

३. सा.बां.उपविभाग, साकोली 

४. सा.बां.उपविभाग, तुमसर 

५. सा.बां.उपविभाग,पवनी 

६. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, भंडारा 
७. सा.बां.उपविभाग, मोहाडी 

८. सा.बां. उपविभाग क्र. ४, भंडारा 


८. सा.बां. विभाग क्र.१, 
गोंदिया 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.१, MAT 
२. बांधकाम उपविभाग, गोंदिया 
३. सा.बां.उपविभाग, तिरोडा 

४. सा.बां.उपविभाग, आमगाव 
५. सा.बां. उपविभाग, गोरेगांव) 


९.जागतिक बँक प्रकल्प 
विभाग, नागपूर 


१. जागतिक बॅक प्रकल्प उपविभाग क्र.१, नागपूर 
२. जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.२, नागपूर 
(पोलीस महा. गडचिरोली यांना संलग्न) 

३. वि.प्र. उपविभाग क्र.४, नागपूर 

४.रा.म .उपविभाग क्र.५४, नागपूर 

५. पुल सव्हेक्षण टेहळणी उपविभाग, नागपूर 

६. खाजगीकरण उ.वि. क्र.२, नागपूर 


२.सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 


१.सा.बां.विभाग क्र.१, चंद्रपूर 


१.सा.बां.उपविभाग क्र.१, चंद्रपूर 

२. सा.बां.(रचना)उपविभाग, जिवती 
३.सा.बां.उपविभाग, वरोरा 

४. सा.बां.उपविभाग, गडचांदूर 
५.सा.बां.उपविभाग, राजूरा 
६.सा.बां.उपविभाग, भद्रावती 


२.सा.बां.विभाग क्र.२, चंद्रपूर 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.२, चंद्रपूर 

२. .बां.उपविभाग, गोंडपिपरी 

३. सा.बां.विशेष प्रकल्प उपविभाग, चद्रपूर 
४.सा.बां.उपविभाग, बल्लारशा 

५. सा.बा.उपविभाग ,पोंभुर्णा 

६. सा.बां. (यां.) उपविभाग, चंद्रपूर 

७. सा.बां.उपविभाग, मुल 


३.सा.बां.विभाग, व 


१, सा.बां.उपविभाग क्र.१, वश 


२. सा.बां.उपविभाग, हिंगणघाट 
३. सा.बां.उपविभाग क्र.२, वर्धा 
४. सा.बां.उपविभाग, समुद्रपूर 
५. सा.बां.उपविभाग, सेलू 

६. सा.बां .उपविभाग, देवळी 
७. सा.बां.उपविभाग, पुलगांव 


४.सा.बां.विभाग, आवी 


१. सा.बां.उपविभाग, आवी 

३. सा.बां.उपविभाग, कारंजा 

२. सा.बां.उपविभाग क्र.३, आर्वी 
४. सा.बां.उपविभाग, आष्टी 


५.सा.बां.विभाग, APT 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.१, TRY 
२. सा.बां.उपविभाग , सावली 

३. सा.बां.उपविभाग, चिमूर 

४. सा.बां.उपविभाग, सिंदेवाही 

५. सा.बां.उपविभाग, नागभीड 


३.सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 


१.सा.बां.विभाग क्र.१, 
गडचिरोली 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.१, ical 
2. सा.बां.उपविभाग, ASAT 

३. सा.बां.उपविभाग, कुरखेडा 

४. सा.बां.उपविभाग, कोरची 

५. सा.बां.उपविभाग, आरमोरी 

६. सा.बां.उपविभाग क्र.२, गडचिरोली 


२.सा.बां.विभाग क्र.२, 
गडचिरोली 


१.सा.बां.उपविभाग क्र.४, गडचिरोली 
२. सा.बां. (दक्षिण)उपविभाग, धानोरा 
३. सा.बां.उपविभाग, चामोर्सी 

४. सा.बां. (यां) उपविभाग, गडचिरोली 


३.सा.बां.विभाग, प 


१, सा.बां. उपविभाग, प 
२. सा.बां .उपविभाग, अहेरी 
३. सा.बां. उपविभाग, एटापल्ली 


४.विशेष प्रकल्प विभाग, 
सिरांचा 


१.विशेष प्रकल्प उपविभाग क्र.१, सिरा 
२.सा.बां. उपविभाग, सिरोंचा 


८.सा.बां.प्रा.विभाग, 
नांदेड 


१.सा.बां.मंडळ,लातूर 


१. सा.बां.विभाग क्र.२ लातूर 


१. सा.बां.उपविभाग, अहमदपूर 
२. सा.बां.उपविभाग ,उदगीर 
३. सा.बां .उपविभाग, जळकोट 
४. सा.बां .उपविभाग, चाकूर 


२.सा.बां. विभाग, लातूर 


१. सा.बां. उपविभाग H.2, लातूर 

२. सा.बां.उपविभाग,कासारशिरसी ता .निलंगा 
३. सा.बां. उपविभाग क्र.२, लातूर 

४. सा.बां. उपविभाग, रेणापूर 

५. सा.बां. उपविभाग इमारती ,लातूर 

६. वि.प्र उपविभाग द.ग.नि.लातुर 
७.सा.बां.उपविभाग औसा 


३.सा.बां.विभाग, निलंगा 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.१, निलंगा 
२. सा.बां.उपविभाग, शिरूर अनंतपाळ 
३. सा.बां.उपविभाग, देवणी 


२.सा.बां.मंडळ, नां 


१.सा.बां.विभाग, नां 


१. सा.बा. उत्तर उपविभाग, नां 
२. सा.बा.उपविभाग, कंधार 
३. सा.बा. दक्षिण उपविभाग, नांदेड 


४. सा.बा. इमारती उपविभाग, नां 
५. सा.बां.उपविभाग, मुदखेड 

६. सा.बां. उ.वि.अर्धापूर 

७. सा.बा.उपविभाग, लोहा 


२.सा.बा.विभाग, भोकर 


१. सा.बा.उपविभाग, भोकर 

२. सा.बा.उपविभाग, माहूर 

३. सा.बा.उपविभाग, धर्माबाद 

४. सा.बा.उपविभाग, हदगाव 

५. सा.बा.उपविभाग क्र.९१, किनवट 

६. सा.बां.उपविभाग, हिमायतनगर 

७. सा.बा.उपविभाग (आदिवासी), किनवट 
८.सा.बां.उपविभाग,उमरी 


३.सा.बा.विभाग, परभण 


१. सा.बा.उपविभाग, परभण 
२. सा.बा.उपविभाग, जिंतूर 
३. सा.बा.उपविभाग, गंगाखेड 
४. सा.बा.उपविभाग, सोनपेठ 
५. सा.बा.उपविभाग, सेलू 

६. सा.बां.उपविभाग, पुर्णा 

७. सा.बा.उपविभाग, पाथरी 


४.सा.बा.विभाग, हिंगोली 


१. सा.बा.उपविभाग,बसमत 

२. सा.बा.उपविभाग, ओंढा 

३. सा.बा.उपविभाग, हिंगोली 

४. सा.बा.उपविभाग इमारती, हिंगोली 
५. सा.बा.उपविभाग, कळमनुरी 


५. सा.बां.विभाग, देगलुर 
(मार्ग प्रकल्प विभाग, नांदेड) 


१. सा.बा.उपविभाग, देगलूर 
२.सा.बा.उपविभाग, मुखेड 

३. सा.बा.उपविभाग,नायगांव 
४.सा.बा.उपविभाग, बिलोली 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१, दि. १० ऑक्टोबर, २०२३. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील स्थापत्य शाखेचा (३४ संवर्गाच्या आतील पदांचा) 


सुधारित आकृतीबंध. 
विवरणपत्र-इ 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग कार्यालयासाठी मंजूर केलेल्या पदांचा तपशिल. 
अ.क्र पदनाम सद्य:स्थितीत मंजूर पदे | सुधारित आकृतीबंधात मंजूर प 
1.1 मुख्य अभियंता शिक aa 1१ 
२ | सहायक मुख्य अभियंता ._ a 
(कार्यकारी अभियंता) (स्थापत्य) 
३ | उप अभियंता ४ ३ 
४ | लेखा अधिकारी a काशा a Te 
५ | स्वीय सहायक a er in. cs ण 
६ । विशेष अधीक्षक ॥ =.= acd nk os! 
७ | वरिष्ठ लिपिक ३ ३ 
कनिष्ठ लिपीक ३ ३ 
वाहन चालक ३ ३४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
शि. ० । नाईक a औ-  - १ १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
stair | q | शिपाई 3 3# (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
एकूण २२ २१ 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ कार्यालयांसाठी मंजूर केलेल्या पदांचा तपशिल. 


अ.क्र पदनाम सद्य:स्थितीत मंजूर पदे | प्रत्येक मंडळ कार्यालयासाठी 
सुधारित आकृतीबंधात मंजूर पदे 
१ | अधीक्षक अभियंता १ १ 
उप अभियंता १ १ 
कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता / २ २ 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
४ | अधीक्षक १ १ 
५ | प्रथम लिपिक १ १ 
६ | वरिष्ठ लिपिक ४ ४ 
७ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) q q 
८ | कनिष्ठ लिपिक ४ ४ 
९ | प्रमुख आरेखक १ १ 
१० । सहायक आरेखक १ १ 
११ | संगणक १ Po 
१२ | वाहन चालक q १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
१३ | नाईक १ १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१ 


१४ | शिपाई ४ ४४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
१५ ।चौकीदारा 7 q १४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे 
एकूण २५ २४ 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयांसाठी मंजूर केलेल्या पदांचा तपशिल. 


अ.क्र पदनाम सद्य:स्थितीत मंजूर प प्रत्येक विभाग कार्यालयासाठी 
सुधारित आकृतीबंधात मंजूर पदे 
१ कार्यकारी अभियंता १ १ 
२ | उपकार्यकारी अभियंता/ १ १ 
उप अभियंता 
३ कनिष्ठ अभियंता /झाखा ३ ३ 
अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
२ (स्थापत्य) 
४ | विभागीय लेखापाल १ १ 
4 प्रथम लिपिक १ १ 
६ | वरिष्ठलिपिक ५ प 
७ कनिष्ठ लिपीक & & 
८ संगणक १ a 
९ । आरेखक १ १ 
१० | सहा.आरेख १ १ 
११ | अनुरेखक १ १ 
१२ | भांडारपाल १ १ 
१३ । सहा.भांडारपाल १ १ 
१४ । वाहन चालक १ १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे 
१५ । नाईक १ १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
१६ । शिपाई ४ ३४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
१७ pare q १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे 
एकूण ३१ २९ 
उप विभागीय कार्यालयांसाठी मंजूर केलेल्या पदांचा तपशिल. 
अ.क्र पदनाम सद्य:स्थितीत मंजूर प प्रत्येक उपविभागीय 
कार्यालयासाठी सुधारित 
आकृतीबंधात मंजूर पदे 
१ उप अभियंता १ १ 
२ कनिष्ठ अभियंता (स्था.)/शाखा ४ ४ 
अभियंता/सहा.अभि.श्रेणी-२ 
३ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक षु षु 
४ वरिष्ठ लिपिक १ १ 
षु कनिष्ठ लिपीक २ २ 
६ | वाहनचालक १ १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे 
ras २ 2# (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१ 


८ चौकीदार १ १ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 


एकूण ॥--____ “वेष = _ _-*॥/- = गे. -- -*| 


